एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमकरिता आर्थिक 
वर्ष २०१८-१९ साठी माहे एप्रिल , मे व जून २०१८ करिता 
यशदा, पुणे या संस्थेस वेतनाकरिता अनुदान वितरित 
करण्याबाबत (१ ला हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२१/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई 
दि.१९/०५/२०१८ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२/०४/२०१८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.७० /२०१८/२५, 
दि.०४/०४/२०१८ 
3) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.बजेट२०१८-१९/(१७/४/१८)/सीपीटीपी प्रशा, दि.१६/०४/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्‍त 
होणार्‍या गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सन २०१८-१९ या वर्षात देखील यठांवतराव 


चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेला निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये रु. ६३७.२७ लाख (रुपये सहा 
कोटी सदतीस लाख सत्तावीस हजार फक्त) (वेतनेतर४९१.४० GRA + वेतन रु.१४५.८७ लाख ) इतकी आर्थिक 
तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १येथील परिपत्रकानुसार एकूण अनुदानाच्या 90% इतक्या 
रकमेपैकी डिसेंबर, २०१८ पर्यंतच्या खर्चासाठी वेतन व वेतनेतर साठी एकूण रु. ४,४६,०८,९००/-(रुपये चार कोटी 
सेहेचाळीस लाख आठ हजार नऊडी फक्त) (वेतनेतर ३४३.९८ लाख + वेतन रु.१०२.१०९ळाख) इतके अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ अन्वये माहे एप्रिल, मे व जून २०१८ या महिन्यासाठीच्या 
वेतनासाठीच्या खर्चासाठी रु.२,७०,०००/- (रुपये दोन लाख सत्तर हजार फक्त) यडावंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांना वेतन या उद्दीष्टाखाली पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


(रुपये लाखात) 


लेखाश्ीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) 


तपशील मान्य तरतूद माहे एप्रिल, मे व जून २०१८ या महिन्याकरिता 
वितरित करावयाची तरतूद 
३६ सहायक अनुदान (वेतन) १,४५.८७ २.७० 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) ४९१.४० Po 
एकूण ६,३७.२७ २.७० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.२१/सीपीटीपी-अ 


अ) संचालक, यशदा, पुणे या संस्थेने माहे जून, २०१८ पर्यंतचा खर्च वितरित अनुदानाच्या 
मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 

आ)यशदा, पुणे यांनी वित्त विभागाचे दिनांक०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील मुद्दा क्र. ८ (१०) नुसार "निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न 
करता खर्च केला जाणार आहे" या अटींचे पालन होईल. या अटींच्या अधीन राहून ३६ 
सहायक -अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाखालील सदर निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 

इ) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यशदा, पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
व शासनाला सादर करावे. 

३. UAT चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांनी उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या 
खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावे व सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील. 

४. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.२,७०,०००/- (रुपये दोन लाख सत्तर 
हजार फक्त) आहरित करावी. 

कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१९१३१८३३२१०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Vilas Ramdas Thakur 
Vi | a S Ra mM d a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d9fd209e 
T h a k U | b9efc83bdd68b308614534, cn=Vilas Ramdas Thakur 
Date: 2018.05.19 17:05:26 +05'30' 
(वि. रा. ठाकूर) 


उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
४. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 
५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक seal), मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 
७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 
८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 
९. निवडनस्ती 
पृष्ठ २ पैकी २ 


